आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित शाश्वत 
किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन गुंतवणूक 
कार्यक्रम या योजनेसाठी मागणी क्र. बी-१२, 
मुख्य लेखाशीर्ष ६७११, पूर नियंत्रण 
प्रकल्पासाठी कर्जे (६७११००१५ या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१३-१४ साठी निधीचे 
वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीएलएन १०१३/प्र.क्र. २६४/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २८ मार्च, २०१४. 
वाचा 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/ 

ळेखा/३६९, दिनांक २४.१०.२०१३, दिनांक १२.११.२०१३, दिनांक २.१.२०१४ व 

दिनांक १८.३.२०१३ 
शासन निर्णय 

आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित शाश्वत किनारा संरक्षण प्रकल्प या योजनेकरिता “मागणी 
क्र. बी-१२, लेखाशीर्ष क्र. ६७११- पूर नियंत्रण प्रकल्पासाठी कर्ज, (००) (१९०), सार्वजनिक उपक्रम व 
इतर उपक्रमांसाठी कर्जे, (00)(09) आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित शाश्वत किनारा संरक्षण व 
व्यवस्थापन गुंतवणूक कार्यक्रम या योजनेकरिता (६७११००१५), ५५, कर्जे व AYA” या लेखाशीर्षाखाली 
सन २०१३-१४ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु. १० कोटी तरतुदीपैकी रु. ८ कोटी (रुपये आठ 
कोटी फक्त) इतकी तरतूद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना वितरीत करण्यात 
येत आहे. 
२. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड मुंबई यांनी वित्तीय नियम व विनियम, शासन 
निर्णय, आदेश, अधिनियम, दक्षता आयोगाने वेळोवेळी केलेली निरीक्षणे व वित्तीय कार्यपद्धती अवलंबून 
हा निधी खर्च करावा व या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे ३ महिन्यांत शासनास सादर करावी. 
३. सदर निधी नियमाप्रमाणे खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड यांची राहील. 
४. हाशासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या सहमतीने, वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. 
१९४/१४/व्यय-८, दिनांक २६.३.२०१४ अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलएन १०१३/प्र.क्र. २६४/बंदरे-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०४०४१२०१३५४३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


: Digitally signed by Sandip 

Sh Kambl 

S a nN d | (2 DN: CN = उद्या) Shamrao 
Kamble, C = IN, S = 
Mah htra, O = 

SHAMIAO डळ 

K bl au 5: Sod 04 12:47:40 

ate: 04. 147% 
ambleé mia 
(सं. शा. कांबळे) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (५ जादा प्रतींसह) 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), मुंबई. 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अवर सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग. 

निवडनस्ती(बंदरे-२) 


Cc Av A  -5 


ल 
ae 
. 


roe 6 © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


